महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी 
"सेवानिवृत्त उप अभियंता" यांची कंत्राटी 
तत्वावर नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : ०२ सप्टेंबर २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः संकिर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक 
१७ डिसेंबर २०१६. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो २०२२ /प्र.क्र.१९/बांध-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो २०२४ /प्र.क्र.४३६/बांध-४, दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०२४. 
५) मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,पुणे यांचे दि.०१ 
ऑगस्ट २०२४ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना : 


मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,पुणे या कार्यालयात 


श्री.सय्यद WH) जमाल ,उप अभियंता हे माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी (प्रमंग्रासयो), या पदावर सन 


२०१२ ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधी दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान नोडल अधिकारी म्हणून कार्यरत 


आहेत. मात्र श्री.सय्यद हे नियत वयोमानानुसार दि.३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सेवानिवृत्त होत 


असल्याने त्यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍ती मिळण्यास मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो) यांनी संदर्भ 


क्र.०५ येथील पत्रान्वये शिफारस केली आहे. 


श्री. सय्यद शफी जमाल यांनी जिल्हा ग्रामीण रस्ते योजना,कोअर नेटवर्क ,प्राधान्य क्रम 


यादी,पेव्हमेंट कंडीशन इंडेक्स ,सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य तांत्रिक एजन्सी 


छाननी,प्रशासकीय मान्यता आदेशा , तांत्रिकमंजुरी , ऑनलाईन निविदा , निविदांचे मुल्यमापन, 


निविदांचा पुरस्कार ,गुणवत्ता नियंत्रण तपासणी व इतर बाबीं यामध्ये त्यांचा प्रदिर्घ अनुभव विचारात 


घेऊन मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कामाच्या प्रभावी 


अंमलबजावणी करीता सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयामधील 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 


तरतुदी विचारात घेवून श्री. सय्यद शफी जमाल,सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी पध्दतीवर 


तात्पुरती नेमणुक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


आदेशा : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या 


कामाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्था,पुणे या कार्यालयात संदर्भ क्र.२ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील 


तरतुदी अन्वये सेवानिवृत्त उप अभियंता हे पद करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी भरण्यात येत 
आहे. 
०२. यास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 


निर्णयातील व ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन आदेशातील 
अटी व शातींच्या अधीन राहून खालील सेवानिवृत्त उप अभियंता यांच्या कंत्राटी vee सदरहू 


शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने नेमणुक 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे 


अ.क्र. सेवानिवृत्त उप नेमणुक केलेले कार्यालयीन । नेमणूक कालावधी 
अभियंत्याचे नाव ठिकाण 


१ | श्री. सय्यद spl जमाल | मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), | दि.३१ जुले २०२५ पर्यंत 
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था,पुणे 


०२. सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीत कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे राहतील. 
१) सेवानिवृत्त उप अभियंता यांनी संबंधित कार्यालयात, कार्यालय प्रमुखांची कर्तव्ये पार पाडण्यास 


मदत करणे व तसेच वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालय तसेच मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो) यांनी 


दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे. 
2) प्रादेशिक विभागीय कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 


(प्रमंग्रासयो) तसेच इतर कार्यालयाचे अधिकारी यांचेशी समन्वय ठेवणे. 


३) संबंधित कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या सर्व पत्रव्यवहाराबाबत कार्यालय प्रमुख यांचे मान्यतेने 
कार्यवाही करणे. 
४ प्रशासकीय विभाग/विभागीय कार्यालय स्तरावर प्राप्त तांत्रिक बाबी, सविस्तर प्रकल्प अहवाल, 


अंदाजपत्रके व इतर तांत्रिक प्रस्ताव यांची सखोल तपासणी करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 


4) 


मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो)यांच्या अखात्यारीत येणाऱ्या कार्यालये यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या 


मसूदा निविदा, कामांची सर्व देयके, दरवाढ, मुदतवाढ प्रस्ताव इत्यादीची सविस्तर तपासणी 
करणे. 


विभागा अंतर्गत मंत्रालयीन अधिकारी, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व इतर वरीष्ठ 
अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नेमुन दिलेली कामे करणे, तसेच नियतकालीन विवरणपत्रे संबंधित 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर करणे. 


प्रादेशिक विभाग स्तरावरून योजनेचे भौतिक व आर्थिक अहवाल, आस्थापना विषयक इतर 


नियतकालीके मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो) यांच्या मान्यतेने सादर करणे. 


शासनाकडून वेळोवेळी सोपविलेले कामकाज पार पाडणे. 


वेगवेगळया स्तरावरील बैठकांची माहिती संकलित करणे, बैठकांना उपस्थित राहणे इत्यादी. 


१०) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग/मुख्य अभियंता/ राज्य गुणवत्ता समन्वयक यांचे आदेशानुसार 


मुख्यमंत्री /प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामांचे निरीक्षण करून (प्र.मं.ग्रा.स.यो.च्या 
धर्तीवर) निरीक्षण अहवाल सादर करणे. 


११) प्रादेशिक विभागातील चौकशी प्रकरणांविषयी सर्वकष माहिती एकत्रित करून वरिष्ठ 


०३. 
दि.१७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील पुढील अटी व शर्तीही लागु राहतील. 


१» 


कार्यालयास वेळोवेळी अहवाल सादर करणे, प्रारूप दोषारोप पत्रे सादर करणे व संनियंत्रण 
करणे. 


सेवानिवृत्त उप अभियंता यांना उपरोक्‍त तरतुदीबरोबर सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


सेवानिवृत्त उप अभियंता यांना कोणत्याही प्रकारचे कार्यकारी, प्रशासकीय व वित्तीय 
अधिकार असणार नाहीत. 


करार पध्दतीने नियुक्‍ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा 


समावेशनाबाबत/समावुन घेण्याचे वा नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा 


अधिकार/हक्क नसेल. 


सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी शारीरीक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा 


तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्यांच्याकडे आवश्‍यक क्षमता असावी. 


नियुक्‍ती प्राधिकारी यांना विशोष परिस्थितीत कोणत्याही वेळी stort अधिकाऱ्यांच्या करार 


पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. 


संबंधित अधिकाऱ्याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित 
नसावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 


६. करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेली व्यक्‍ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या 


कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यवसायिक कामात गुंतलेला नसावी. 


७. करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीने गुंतलेले हितसंबंध (Conflict Of 


Interest) जाहीर करणे आव्यक राहील. 


८. करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींनी त्यांना प्राप्त होणार्‍या 


कागदपत्रे/माहिती व आधार सामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्‍यक राहील. 


९. करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींनी त्यांच्यावर सोपविलेळे कामकाज 


निश्चित केलेल्या कालावधीत पुर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्‍ती 


प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. 


१०. मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हे नियंत्रण अधिकारी असतील. 


सेवानिवृत्त उप अभियंता यांनी उपरोक्त कामकाजाच्या अनुषंगाने माहिती/प्रस्ताव/ अहवाल 
वेळोवेळी मुख्य अभियंता /अधिक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांना सादर 
करावेत. 


११. सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची ११ महिन्याच्या कालावधीकरिता मानधन व अन्य भत्ते/ 


सुविधा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


निश्चित करण्यात येईल. 


१२. सेवानिवृत्त उप अभियंता यांना देण्यात येणाऱ्या अन्य सुविधा पुढील प्रमाणे असतील. 


औ क्षेत्रीय दौऱ्याकरिता संबधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडील वाहन सुविधा 


ब) अनुज्ञेय दौऱ्याकरीता प्रवासभत्ता व अनुषंगिक खर्च 


०४. सेवानिवृत्त उप अभियंता जर त्यांच्या कामकाजामुळे शासकिय नुकसानीस 


कारणीभूत ठरले तर शासकिय कर्मचाऱ्याप्रमाणे ते शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीस पात्र राहतील. 


त्यांच्यामुळे झाळेले शासनाचे नुकसान त्यांना देय असलेल्या निवृत्ती वेतनातून वसूल करण्यात 
येईल. 
०५. या प्रकरणी येणारा खर्च मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 


योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे (सीआरसी- 


५०५४ ५१५३) या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


०६. हा शासन आदे] सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण 2094/ 


प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 


०७. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४० ९०२१२२३२११०४२० असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f8c505422 


af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
V | N AYA K R A O Pp AT | L serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01 FF72F5CAESFDDC4F8C964F 
3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2024.09.02 17:50:21 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

राज्य गुणवत्ता समन्वयक, अण्णासाहेब मगर बिल्डिंग, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, गेट 

नं.२, पुणे-४११००३७. 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 

संबंधित सेवानिवृत्त उप अभियंता (मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचे मार्फत). 

कक्ष अधिकारी (आस्था-१, रोखझाखा,बांध-१,बांध-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

निवड नस्ती, (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


